MR SL | 
पूर्वांगीं विष्णुरूपासी । दक्षिणांगीं शंकररूपासी । पश्चिमेस श्तिदेहा 
जमन तुला ।।१३।। उत्तरेस भानुरूपासी । किती स्तुति करावी अशक्य 
आम्हांसी । वेद योगीही धरिती मौनासी । तेथ आमुचा काय पाड? ।।१४।। 
चित्त पंचविध असत । देवदेवेशा भ्रमात्मिका माया वर्तत । चित्रा 
मयूरसंज्ञा ती ज्ञात । हे तिच्या स्वामी वंदन तुजला ।।१५।। माया 
मयूराख्याच्या असत । तेथ क्रीडाकर्ता तूं जगांत । म्हणोनि मयूरेशनामें 
प्रख्यात | साक्षात्‌ दिससी नि:संशय ।।१६।। तुझ्या अंघ्रीचें झालें 
दर्शन । धन्य जन्म धन्य ज्ञान । धन्य तप विद्यार्जन । आम्हीं झालों 
कृतकृत्य ।।१७।। ऐसी तयाची स्तुति करिती । प्रेमभरें ते नाचती । 
जयनांतून त्यांच्या वाहती । आनंदाश्रू त्या समयीं ।।१८।। शरीरीं रोमांच 
दाटले । जय मयुरेश ऐसे वदले। तेव्हां गणनाथ त्यांस म्हणाले । 
भक्तितुष्ट परम प्रसन्न ।।१९॥।। देवेशांनो मी प्रसन्न । मागा आतां 
वरदान । जें जें मागाल तें तें देईन । स्तोत्रतुष्ट मीं तुम्हांसी Ro 
तुम्हीं रचिलेलें हें स्तोत्र। मज आवडलें पवित्र । सर्वसिद्धिप्रद सर्वत्र | 
होईल पाठका श्रोत्यासी ।।२१।। पाठक श्रोता जें जें इच्छित । तें तें सर्व 
त्यास लाभत । ऐसा वर हर्षयुक्त । देतसें मीं त्या नरासी 1122 11 देवेशादि 
तेव्हां म्हणत। गणाध्यक्षा नमन तुजप्रत । प्रसन्न जरी आम्हांवर सांप्रत । 
दृढ भक्ति तुझी सतत देई ।।२३।। कामासुराचा वध करावा | भयंकर 

जो असे सर्वा । स्थानभ्रष्ट केलें देवां । कर्मभ्रष्ट त्यानें मुनीश्वरांसी ।।२४॥। 

म्हणून त्या असुराचें हनन | करी गजानना तूं बलसंपन्न । तथास्तु म्हणून 
अन्तर्धान | पावले तेव्हां गणनाथ ।।२५।। देव हर्षयुक्त होऊन । परतले 
वरदान लाभून । गिरिगुहांत बसले लपून । गणेशाच्या भजनीं रत URAN 
मुनि देवनायक शक्तिसहित । योग्य काळाची वाट पहात । तदनंतर 
कामासुर सभेंत । एकदा बैसला होता तैं ।।२७।। आकाशवाणी तो 


मु. पु. खंड. ६ अ. ३१ 


ऐकत | भयदायक अत्यंत । कामासुरा ऐक वृत्तान्त । देवांनी ग्रार्थिला 
मयूरेश्वर ।।२८।। तो ब्रह्म असे साक्षात । तुज ठार मारील निश्चित । 
त्यायोगें विश्व सुखयुक्त । करील विघ्नराजा तो ।।२९।। ही 
आकाशवाणी ऐकत । तैं तो असुर पडला मूर्च्छित । ती वाणी महाक्रूर 
अन्य दैत्यांप्रत । भयंकर ते सर्व आत्मे ।।३०।। महासुराजवळीं ते येती। 
Tet त्यास सावध करिती । तैं तो कामासुर तयांप्रती । सांगे वृत्त 
आकाशवाणीचे ।।३ १।। तें जाणून क्रोधपर । दैत्यवीर करिती विचार। 
देव आद्य शत्रू भयंकर | आमुचे ऐसें श्रुति सांगे ।।३२।। आम्हीं स्वामी 
आपणांसी । केलें होतें निवेदनासी । मारावें सर्व देवांसी । त्यांनी हें 
कृत्य दारुण केलें । ।।३३।। तरी आतां चिता कां करिता | आपणा 
कैसी भयवार्ता । उत्पत्ति स्थिति संहारयुक्ता । अशक्य असे मारणें 
तुम्हां ।।३४।। महाभागा आम्हां आज्ञा द्यावी । देवहननाची संधि द्यावी । 
देव मरतां अनुभवावी । निःसपत्न अवस्था सदा ।।३५।। त्यांचें ऐकून 
वचन। कामासुरें संमति देऊन । आज्ञापिलें करा देवकंदन | महा असुर 
तैं आनंदले ।।३६।। कुंभकर्णादि वीर जाती । गिरिकंदरीं काननीं 
शोधिती । मेरूगुहासंस्थ पाहती | देव ऋषिवृंदास तेव्हां ।।३७॥।। त्यांस 
ठार मारण्या टाकित । शस्त्रे ते दैत्य जयोद्यत | शिव मुख्य देव तैं स्मरत। 
मयूरेशासी भयभीत ।।३८।। दयासिधो देवा यावें । आम्हां भयग्रस्तांस 
Tad । त्यांनीं स्मरण करितां भक्तिभावें । धावला हेरंब 
मूषकध्वज ।।३९।। मयूरावर बैसून । शस्त्रधर प्रकटला प्रसन्न 
तेजोराशिमय रूप तें पाहून । विस्मित देव स्तुति गाती ।।४०।। जाना 
स्तोत्रे ते म्हणती। गजानन तेज:पुंज त्यासी म्हणती । सुरषिजनहो मीं 
विकट जगतीं । भजा मजसी चिरकाल ।।४१।। कामयुक्त माया मयूरा। 
विविधात्मिका मीं रचिली रुचिरा । कामहीन मीं मज स्मरा । भजा 
पान ५८२ 


